प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्रे 
स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.९०/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १५ जून, २०२१ 


प्रस्तावना :- 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्र यांचे स्थलांतर हे त्याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय व 


ट्रामा केअर युनिट स्थापन झाल्याने/ जागा उपलब्ध नसल्याने / सदर आरोग्य संस्थेचे कार्यक्षेत्र 


महानगरपालिका/नगरपालिका यांच्या हद्दीत गेल्याने आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाकडून प्रस्तावित 


करण्यात आलेले आहेत.याअनुषंगाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र स्थलांतरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्र यांचे स्थलांतर हे त्याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय व 


ट्रामा केअर युनिट स्थापन झाल्याने/ जागा उपलब्ध नसल्याने / सदर आरोग्य संस्थेचे कार्यक्षेत्र 


महानगरपालिका/नगरपालिका यांच्या हद्दीत गेल्याने खालील तक्त्यातील स्तंभ २ येथील प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राचे स्तंभ क्र. 3 मधीळ ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता 


देण्यात आहे :- 
अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव स्थलांतर करावयाचे ठिकाण स्थलांतराची कारणे 
| a | 2 3 a ee 


अ) प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


a मोजे भिगवण,ता.इंदापूर, मौजे होटफळगडे,ता.इंदापूर, | मौजे भिगवण येथे ग्रामीण 
जि.पुणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र | जि.पुणे SUSY वं. दोंमा केअर 
युनिट स्थापन झाल्याने 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.९०/आरोग्य 337 


ब) उपकेंद्र 
am मार्गताम्हाणे ता. चिपळूण जि. | मौजे कौढर ताम्हाणे ता. | उपकेंद्राच्या इमारतीसाठी 
रत्नागिरी उपकेंद्र चिपळूण जागा उपलब्ध नसल्याने 
२. AT गणेडामुळे जि. रत्नागिरी | मौजे गोळप जिल्हा रत्नागिरी । उपकेद्राच्या इमारतीसाठी 
उपकेंद्र जागा उपलब्ध नसल्याने 
३. मौजे पालघर ता. मंडणगड | मौजे केळावत ता. मंडणगड | उपकेंद्राच्या इमारतीसाठी 
जिल्हा रत्नागिरी उपकेंद्र  । जि. रत्नागिरी जागा उपलब्ध नसल्याने 
४. भौजेआवाशी ता. खेड उपकेंद्र मौजे Best ता. खेड जि. | उपकेद्राच्या इमारतीसाठी 
रत्नागिरी जागा उपलब्ध नसल्याने 
५. मौजे काजिर्डा ता. राजापूर | कोळंब ता. राजापूर जि. | उपकेंद्राच्या इमारतीसाठी 
जिल्हा रत्नागिरी उपकेंद्र  । रत्नागिरी जागा उपलब्ध नसल्याने 
६. भौजे भोस्ते ता. खेड जि. | निळीक ता.खेड जि. रत्नागिरी | उपकेद्राच्या इमारतीसाठी 
रत्नागिरी उपकेंद्र जागा उपलब्ध नसल्याने 
७. Alt तांदुळवाडी ता.बारामती | मौजे बाबुर्डी ता. बारामती | मौजे तांदुळवाडी 
जिल्हा पुणे उपकेंद्र जिल्हा पुणे ता.बारामती हे गाव 
नगरपालिका कार्यक्षेत्रात 
समाविष्ट झाल्यामुळे 
८. A जळोची ता.बारामती मौजे गरदळवाडी ता. बारामती | मौजे जळीची ता.बारामती हे 
जि.पुणे उपकेंद्र जि.पुणे गाव नगरपालिका 
कार्यक्षेत्रात गेल्यामुळे व 
सदर उपकेंद्रासाठी जागा 
उपलब्ध न झाल्याने 
अटी व शर्ती :- 
१) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्र कार्यान्वित होवू ao याकरीता 


संबंधित ग्रामपंचायतीने मोफत जागा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य असेल. 


२) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्र कार्यान्वित होवू शकेल sail इमारतीची 


तात्पुरती व्यवस्था व कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक राहील. ज्यायोगे या 


जागेत स्त्री रुग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसूतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची 


व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र .क्र.९०/आरोग्य ३अ 


३) प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु होई पर्यंत सदर उपकेंद्रातील 
कर्मचारी यांच्या सेवा इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्रासाठी उपलब्ध करुन घ्याव्यात. 

¥) २४ तास पाणी व लाईटची व्यवस्था, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध 
असणे आव्यक आहे. 

4) सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र /उपकेंद्र उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन व विकास 
मंडळाने त्यांच्या जिल्हा योजनेतून तरतूद उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५६३५५३१७ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by Sanjeev 
: Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Date: 2021.06.15 12:50:04 
Dhuri +05'30' 

(सं.ह.धुरी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा ,ठाणे व पुणे 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे व रत्नागिरी 

७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


